शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा व 
वसतीगृहांसाठी बेडींग साहित्य खरेदीच्या 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यतेचे आदेशा रद्द करणे 
व नविन खरेदी प्रक्रिया राबविणे तसेच 
पुरवठयाच्या देयकाबाबत निर्णयासाठी समिती 
गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. शाआश्या-२०१८/प्र.क्र.४५८(भाग-१)/का.१३-अ 
मंत्रालय ,मुंबई .४०००३२ 
दिनांक:- ३१ डिसेंबर, २०२० 


वाचा :- 9) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: आवगृ-२०११/प्र.क्र.१७१/का.१२, 

दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०११ 

2) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 
भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ 

३) आदिवासी विकास विभाग, शासन ज्ञापन क्रमांक: शाआझा-२०१८/प्र.क्र.४५८(भाग-१/ 
का.१३-अ, दिनांक १५ जानेवारी, २०२० 

४) आदिवासी विकास विभाग, झासन ज्ञापन क्रमांक: शाआशा-२०१८/प्र.क्र.४५८/ 
का.१३-अ, दिनांक ३० जानेवारी, २०२० 

५) आदिवासी विकास विभाग, पत्र HATH: शाआशझा-२०२०/प्र.क्र.४५८/का.१३-अ, 
दिनांक २२ मे, २०२० 

शासन निर्णय :- 


अपर आयुक्त, ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर यांच्या अखत्यारितील शासकीय 
आश्रमशाळा व वसतीगृहांना बेडींग साहित्य (१) गादी HA मेट्रेस बंक बेड, (२) गादी कॉयर मेट्रेस सिंगल 
बेड व (३) उशी ) यांची खरेदी महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाकडून करण्याबाबत अपर आयुक्तांनी 
सादर केलेल्या प्रस्तावास संदर्भ क्र. 3 अन्वये तसेच (१ ब्लँकेट, (2) बेडशिट व (३) उञ्ली कव्हर यांची 
महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाकडून खरेदी करण्याबाबत अपर आयुक्तांनी सादर केलेल्या प्रस्तावास 
संदर्भ क्र. ४ अन्वये प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. तर संदर्भ क्र. ५ अन्वये सदरील 
बेडींग साहित्यांची खरेदी प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याबाबत कळविण्यात आलेले आहे. या शासन निर्णयाद्वारे 
उक्त संदर्भ क्र. ३ व संदर्भ क्र. ४ येथील प्रशासकीय व वित्तीय मान्यतेचे आदेश रद्द करण्यात येत आहेत. 
२. सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षात अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नागपूर, अमरावती व ठाणे 
तसेच सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात अपर आयुक्त, नाशिक अंतर्गत आश्रमशाळा व वसतीगृहातील 
विद्यार्थ्यांना बेंडींग साहित्य ( Coir Mattress) Weal पुरवठा करण्याकरिता वित्तीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ठ-क येथे नमूद 
केलेला वस्तुंचा कालावधी विचारात घेऊनच आवश्यकतेनुसार बेडींग साहित्य (१) गादी ( Coir Mattres) 
(2) Ball, (३) ब्लँकेट, (४) बेडशिट व (५) Vall कव्हर संदर्भ क्र. २ अन्वये विहीत केलेल्या खरेदी धोरणातील 
परिच्छेद ५.१४ नुसार सुक्ष्म व लघू उद्योग उत्पादकांकडून खरेदी करण्यासाठी आयुक्‍त, आदिवासी 
विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक यांच्या स्तरावर निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआशा-२०१८/प्र.क्र.४५८ (भाग-१)/का.१३-अ 


३. अपर आयुक्त, ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर यांच्या अखत्यारितील ज्या शासकीय 
आश्रमशाळा व वसतीगृहांना बेडींग साहित्यांचा पुरवठा करण्यात आलेला आहे, अशा पुरवठा केलेल्या 
साहित्यांच्या देयकाबाबत निर्णय घेण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र समिती सदस्य पद 

a आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अध्यक्ष 

२ । व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, | सदस्य 
मर्या. नाशिक 

३ | सह सचिव,आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 


४. उक्त समितीने अपर आयुक्त, ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर यांच्या अखत्यारितील ज्या 
शासकीय आश्रमशाळा व वसतीगृहांना बेडींग साहित्यांचा पुरवठा करण्यात आलेला आहे, अशा पुरवठा 
केलेल्या साहित्यांच्या देयकाबाबत शिफारस करुन एक महिन्यात अहवाल शासनास सादर करावा. 


षु. सदरचा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२०१२३११६०२१०५५२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Subrao Narayan 


Shinde 


(सु. ना. शिंदे ) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 

१. मा.मंत्री (आदिवासी विकास), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

२. सचिव, आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

३. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

४. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 

५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक 

६.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य नागपूर / नाशिक/ ठाणे / अमरावती. 

७. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प (सर्व) 

८. सर्व सह सचिव/ उपसचिव/अवर सचिव/ कक्ष अधिकरी आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय मुंबई. 

९. निवडनस्ती, (का.१३-आ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


